सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आणण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- डीपीपी-०११७/प्र.क्र.१८/पोल-१०, 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०03२. 
दिनांक :- २५ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :- १) शासन आदेशा, गृह विभाग, क्रमांक डीपीपी२०१२/प्र.क्र.१३५/पोल-१०, 

दिनांक ३०.०१.२०१३, दिनांक ३०.०३.२०१३ 

२) शासन आदेशा, गृह विभाग, क्रमांक डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोल-१०, 
दिनांक २८.०५.२०१३, २५.०६.२०१३, १५.०७.२०१३ 

३) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक:-सअआस्था/८९/१११/२०१७, दिनांक १३.०१.२०१७ 

४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- परिवी-२७१५/ 
प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९.०२.२०१६ 

५) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक डीपीपी-०११७/प्र.क्र.१८/पोल-१०, 
दिनांक ३१.०१.२०१८ 

६) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक:-सअआस्था/८९/७६२/२०१८, दिनांक ०४.०४.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा आस्थापनेवरील 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार खाली नमुद अधिकाऱ्यांची सन २०१३ च्या संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. उपरोक्त संदर्भाधीन पत्र क्रमांक ३ अन्वये संचालक, अभियोग 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" यांचा 
परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यास 
अनुसरुन संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. सदर शासन 
निर्णयात नमूद तक्त्यातील अनुक्रमांक ५ मध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अ. नांव रुजू होण्याचा परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन 

क्र. दिनांक कालावधीत कालावधी 
उपभोगलेली समाप्तीचा 

अर्जित/वैद्यकीय रजा | दिनांक 


१. २ ३ ४ ५ 
५ श्रीमती श्रृती पाश्वकुमार हाह । ०४.०६.२०१३ | अजितरजा- ५६ २५.०१.२०१६ 
वैद्यकीय रजा - ०० 


प्रसुती रजा १८० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डीपीपी-०११७/प्र.क्र.१८/पोल-१० 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २९.०२.२०१६ मधील तरतूदीनुसार 
उपरोक्त नमूद परिवीक्षाधीन कालावधी हा कोणत्याही स्वरुपातील रजा (नेमित्तीक रजा वगळून) 
रजा उपभोगल्यास त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी रजेच्या कालावधी एवढा वाढविण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५////.॥8॥॥/9५॥[॥8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१०२५१४४४४१६१२९ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कः igitally signes ‘ishor Shyamrao Bhalerao 
Ki ५ h or :८ ashtra, 
ou=H a =400032, 
id7e1dfc6b4d6b65b7d93aalaldbc 
Shyamrao याची 
I er=94524ab889e2fa9e6bfeSe1e584268 
81bc36b968ffd0f4Sce2d4bd3ff527ded2, cn=Kishor 
Bhalerao Shyarao Bhaleao 
Date: 2018.10.25 14:48:10 +05'30° 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग 
(वाध), > 


महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, खेतान भवन, ५ वा मजला, सदनिका क्रमांक ८, 
चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२१. 
. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) - 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
. अधिदान लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. श्रीमती श्रृती पार्श्वकुमार शाह, तत्कालीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" यांना 
संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फत. 
७. निवड नस्ती/पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


